मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच 
नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठासाठी 
वाहनांच्या आढाव्यात सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय :- वाहन-६०२३/१९७/प्र.क्र.४४/का.चार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, 
दि. १०/०९/२००१. 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. वाहन ६०१६/१००२/प्र.क्र.६६/का.४, 
दि. २१/११/२०१७. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि. २१/११/२०१७ अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच 


नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठातील मा. न्यायमुर्ती तसेच तेथील न्यायिक अधिकारी, 
राजशिष्टाचार, राखीव वाहने व लबई वाहतूक इ. साठी अनुज्ञेय वाहनांबाबतचा आढावा मंजूर 
करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मागणीनुसार वाढीव वाहनांची तरतूद करून 
उपरोक्त वाहन आढाव्यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती व इतर 
न्यायिक अधिकारी या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांचा विचार करुन तसेच राजशिष्टाचार, राखीव 
वाहने व लबई वाहतूक इत्यादींसाठी राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मान्यता दिल्यानुसार 
दि. २१/११/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या वाहन आढाव्यात पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ ४ येथे नमूद केल्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ. पदाधिकारी शासन निर्णय, वित्त विभागाकडून सुधारित 
क्र. दि. २१/११/२०१७ अन्वये अनुज्ञेयता 
अनुज्ञेय वाहन संख्या 

ea २ ३ शिका 

१ | मा. मुख्य न्यायमूर्ती ०१ ०४ 

२ । मा. न्यायमूती ८९ ८९ 

3 | मा. Visiting Judges ०९ ०९ 

४ | महाप्रबंधक/ प्रबंधक १८ २० 

५ | राजशिष्टाचार १४ १४ 

६ | राखीववाहने 03 03 

७ | लबई वाहतूक ०५ ०६ 
एकूण १३९ १४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२३/१९७/प्र.क्र.४४/का.चार 


२. नवीन वाहन खरेदी अथवा निर्लेखित वाहनाच्या ऐवजी नवीन वाहन खरेदीच्या प्रस्तावास 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेणे आव्यक राहील. 


३. सदर शासन निर्ण हा राज्यास्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने व वित्त विभागाचे 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३५२/२०२३/विनियम, दि. १४/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या 
विभागाच्या सहमतीने तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११६१५०७५५२३१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW 


V | | A VA A N T AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 13ed0906224 
5cb9e042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A12422482D4 
768A126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS 
VASANT GAIKWAD 

Date: 2023.11.16 15:07:50 +05'30' 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

परिवहन आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक (प्रशासन), नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ. 

महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद. 

कार्यासन अधिकारी, व्यय ५ व विनियम कक्ष, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


